"न्यायाधिकरणांमधील आव्हाने व 
सुधारणा" या विषयावर “दक्ष” या संस्थेने 
केलेले सादरीकरण राज्यातील 
न्यायाधिकरणांमध्ये राबविता येईल का, 
याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मुमंस २०१८/प्र.क्र.३/का.७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- २१/०६/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

दक्ष या संस्थेने देशातील इतर राज्यात न्यायाधिकरणांच्या कामकाजात सुधारणा 
करण्याचे काम केले आहे. तसेच हे काम सदरहू संस्था कोणत्याही मानधनाशिवाय/विनामूल्य 
करीत आहे. "न्यायाधिकरणांमधीळ आव्हाने व सुधारणा" या विषयावर दक्ष या संस्थेने केलेले 
सादरीकरण राज्यातील न्यायाधिकरणांमध्ये राबविता येईल का, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी 
राज्यातील विविध न्यायाधिकरणे जसे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मोटार अपघात 
दावा न्यायाधिकरण, शाळा न्यायाधिकरण इत्यादी या व अशा अन्य न्यायाधिकरणांच्या 
प्रबंधकांचा सदस्य म्हणून समावेश करुन सह सचिव, विधि व न्याय विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

"न्यायाधिकरणांमधील आव्हाने व सुधारणा" या विषयावर दक्ष या संस्थेने केलेले सादरीकरण 
राज्यातील न्यायाधिकरणांमध्ये राबविता येईल का, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी खालील 
प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.ऱया. कलोती | सह सचिव , विधि व न्याय विभाग अध्यक्ष 
प्रबंधक | महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण सदस्य 
प्रबंधक | मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण सदस्य 
प्रबंधक/प्रशासकिय शाळा न्यायाधिकरण सदस्य 
अधिकारी 
प्रबंधक | महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण सदस्य 
प्रबंधक विद्यापीठ व महाविद्यालय सदस्य 
न्यायाधिकरण 
प्रबंधक राज्य ग्राहक तक्रार निवारण सदस्य 
आयोग 
प्रबंधक वस्तु व सेवा कर अपील सदस्य 
न्यायाधिकरण 


शासन निर्णय क्रमांकः मुमंस २०१८/प्र.क्र.३/का.७ 


समितीच्या बैठकी अध्यक्षांनी नेमलेल्या दिनांकास व स्थळी होतील. 

समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना या कार्यासाठी कोणतेही अतिरिक्‍त वेतन, भत्ते, इ. 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 

या समितीने दक्ष संस्थेच्या सादरीकरणाचा अभ्यास करावा आणि शासनास आपला 
अहवाल सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९"/"५/.॥च95॥[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२११६१६५२६०१२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: c=IN, ०-५. it OF Mi 


harashtra, 


dg postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0cc10d82a 
S h ya mM ka n t cab3b732c4edd56e818f8a3b355588753, 
serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1e6d5ffc8 


Kaloti a 
(अ.श्या.कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सहसचिव 

प्रत: 
१) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव. मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.प्रबंधक,महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, जुने सचिवालय, काळा घोडा, फोर्ट, मुंबई. 
३) मा.प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, ३ रा मजला, मेकर टॉवर, ई विंग, वर्ल्ड 

ट्रेड सेंटर जवळ, कफ परेड, मुंबई. 
४ मा.प्रबंधक,मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण ,९, हजारीमल सोमानी मार्ग, छ.शि.म.ट. 

समोर, मुंबई-१. 
५) मा.प्रबंधक,वस्तु व सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, मुंबई. 
६) मा.प्रबंधक,शाळा न्यायाधिकरण, मुंबई. 
) 
) 


७) मा.प्रबंधक,विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

८) मा.प्रबंधक,राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग ,प्रशासकीय कर्मचारी इमारत, 
रु.नं.१,२,५ आणि ६, छ.शि.म.ट. समोर,हजारीमल सोमाणी मार्ग, मुंबई 

९) निवडनस्ती-का.७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


